सारता 


माहत्य सार 


संस्कृत 


| वलन 2७ १ साहित्य 


सरिता 
१९ 


भास-कृत 


स्वप्नवासवदत्ता 


कथासार 
> 
आपरेन्द्र 


वोरा अन्डकंपनी, पब्लिशसे (प्रायव्हेट) लि० 


. घोरा मेंच्ड कंपतोी, 
पब्लिशसे ( प्रायव्हेट ) लि० 
6 0३.. र उंड बिल्डिंग, 
_____ काळबादेवी रस्ता,मुंबई २ 


७ टं किंमत सहा भाणे 
__ पहिली आवृत्ती । १९५६ 
सर्वाधिकार प्रकादकाधीच 


सॅस्कृत-पाहित्य-सरिता 

विशाळ महासागराला असख्य नद्या येऊन मिळत 
असतात. भश्शा अगणित नद्यांनींच अमर्याद सागर बन- 
छेळा असतो. संस्कृत साहित्याचा महासागरहि असाच 
अनेक सरितांनीं समद्ध झाळेला आहे, ' संस्कृत-साहिय- 
सरिता ? अर्से नांव दिलेल्या या वाडमयमाढेंतून आपली 
आदिभाषा जी संस्कृत तिच्यांतील उत्तम उत्तम वाड्मयाचा 
कथारूपानें थोडक्यांत परिचय करून देण्याचें आम्ही 
योजिळें आहे. संस्कृत वाचणारे थोडे आणि समजणारे 
तर त्याहन कमी. तेव्हां आजच्या सववसामान्य माणसाला, 
ठिहितां-वाचतां येऊं लागलेल्या नवशिक्षितालाहि या 
सेस्कत-वाणींचा आस्वाद कसा घेतां येणार £ परंतु 
त्यांना तो मिळणे तर आवश्यक आहे; कारण संस्कृत 
भाषेतील वाडमय हा आपला फार थोर वारसा आहे. 
तो गमावणे म्हणजे सर्वस्वच गमावन बसणें. यासाठीच 


_ संस्कृत भार्षेतील थोर, प्रसिद्ध अद्या वाह्मयक्ृतार्च, 


नाटकांचे आणि काव्यांचे, कथासार आम्ही वाचकांपुढे 
सादर करीत आहांत 

आम्ही अस समजतो की, देवभाषेंतीळ या वाड्मयीन 
कलाकृतींचा परिचय करून देण्याची आमची ही योजना 
एक चांगळी योजना आहे-एक सत्संकल्प आहे. आणि 
असे सत्संकल्प उत्तम रीतीनें तडीला नेण्याचे काम 
जनताजनादनाचेंच आहे. तें तसें घडो, हीच इच्छा. 


"णापकीशक 


परिचय 

६स्वप्तवासवदत्ता'चा कता भास ह्वा कालदृष्ट्या आद्य 
कवि मानला जातो. याचीं तेरा नाटके उपलब्ध आहेत; 
आणि ती अगदी अलीकडेच प्रकाशांत आठेडीं आहेत. 
भासाच्या या सवे नाटकांचा उगम गुणाढ्याच्या 'बद्द- 
त्क्ये!त असल्याचे कांडी विद्वानांचे मत आहे. परंतु 
कांद्दीच्या मेते भास हा वत्सराज उद्यनाचा समकालिन 
असल्यामुळें त्याने प्रत्यक्ष ऐतिह्यासेक सत्यावर आधा- 
रूनच आपलें हें नाटक लिहिलेलें आहे, 

भासाच्या म्हणून मानल्या जाणाऱ्या एकूण नाटकांत 
सरसतेच्या दृष्टीनें “स्वप्तवासवदत्ता'चा क्रमांक पाहेला 
लागळेला आहे. सुबोध, सरळ रचना हा भासाचा गुण 
आहेच. “£ कविताकामिनीचें द्दास्य ” म्हणून गोरविल्या 
गेळेल्या या महाकवीचें हें नाटक मानवी स्वभाव-द्राना'चा 
एक अप्रातिम नमुना आहे. 

वत्सराजा उदयन आणि मगधाची राजभगिनी 
पद्मावती यांच्या विवाह्याची कथा या नाटकांत सांगितलेली 
असली तरी, खरें म्हणजे उदयनाची पाहेली पत्नी व 
पट्टराणी वासवदत्ता हिचे साहसी पतिप्रेम आणि मंत्रा 
योगंधरायणाची डोळस स्थामिनिष्टा यांच्या उदात्त चित्रणा- 
साठींच त॑ लिहिलेळें दिसतें 

भासाच्या नाट्यकृतींची पूर्वकालीन महाकवींनींढि 
मुक्तकंठानें स्तुति केळळी आढळते. परंतु दुर्दैवाने अद्यापि 
तरी या महान कवीविषयीं निश्चितपणे अशी कांहीं 
माहिती उपलब्ध नाह्दी, त्याचीं नाटर्के जशीं अचानक 
हातीं लागलीं तसा त्याचा इतिद्ार्साहे असाच 
अकल्पितपणें हाती. आला तर कोण जाणे ! 

-र्‍लेखक 


स्वॅप्नवासंवदचा 


वत्सदेशाचा राजा उदयन याचें नांव प्राचीन वाड्मयांत 
प्रसिद्ध आहें. याची राजधानी कौशाम्बी येथें होती. 
उज्जयिनीचा राजा प्रद्योत ' चण्डमहासेन ' याच्या मुलीशीं 
उदयनानें विवाह केला होता. परंतु हा विवाह सरळपणानें 
न होतां प्रद्योताच्या इच्छेविरुद्ध राजकन्येला उदयनानें 
पळवून आणलें होतें. मात्र हा होता प्रीतिविवाह. 
उदयनाच्या या राणीचें नांव वासवदत्ता. हिचे उदयनावर 
अतिशय प्रेम होतें. 


उदयन मोठा पराक्रमी होता. गायनवादनादि कलांत 
तो निष्णात होता. त्याचा मंत्री योगंधरायण आणि सेनापति 
रुमण्वान हे दोन राजनीतिनिपुण पुरुष त्याच्या राज्याचे दोन 
मुख्य आधारस्तंभ होते.इतकें असतांनासुद्धा आरुणि राजानें 
वत्सदेश्ावर स्वारी केली तेव्हां उदयनाचा पराभव झाला 
आणि त्याला लावाणक नांवाच्या लहानशा वनप्रदेशाचा 
आश्रय घ्यावा लागला. 


लावाणकांत येऊन राहूं लागल्यावर उदयनाचें सारें 
लक्ष क्रीडा व शिकार यांतच गुंतून गेलें. आपण राज्य- 
भ्रष्ट झालों आहोंत याची जाणीवहि तो विसरून गेला. 
परंतु यौगंधरायण आणि समण्वान यांना मात्र त्या 
परिस्थितीची खंत वाटत होती. वत्सराज उदयन पुन्हां 
आपल्या राजवभवानें कसा चमकू लागेल या विवंचनेत ते 


(६) 


दोघे होते. आणि त्या दृष्टीनें त्यांनीं एक मोठी योजना 
ठरविली. तींत राणी वासवदत्तेचा भागच मुख्य असल्यानें 
तिलाहि सामील करून घेतली. त्यांच्या त्या उद्योगाचेंच 
चित्र यां नाटकांत रंगविलेले आहे. 


१ कद 


मगध देशाची राजमाता महादेवी वानप्रस्थाश्रम 


. स्वीकारून तपोवनांत जाऊन राहिली होती. राजगृह 


खर 
कर. २९. ७८०१-४३. 7 वड च 


राजधानीपासून हें तपोवन फारसें दूर नव्हतें. त्यामुळे 


महादेवीची मुलगी पद्मावती आपल्या आईच्या भेटीसाठी 
तेथें वारंवार येई. मगधाधिपति दर्शेकाची पद्यावती ही 
बहीण होती. 


याप्रमाणें एकदां राजभगिनी पद्मावती आईला भेटून 
तपोवनांतून राजगृहाकडे परत चालली होती. तिचा असा 
नियम असे कीं तपस्वी लोकांची जी कांहीं इच्छा असेल 
ती पुरी करून मगच.तेथून परतावयाचें. त्याप्रमाणें तिने 


- आपल्या सेवकाकडून जाहीर करविलें कीं कोणाला कांही 
मागून घ्यावयाचें असेल तर त्यानें पुढें यावें. राजकुमारी 


आनंदानें सर्वांच्या इच्छा पुर्‍या करील. 


इतक्यांत एक म्हातारा ब्राह्मण व एक गरीब तरुण 
ब्राह्मणी अशीं दोघें पुढे येऊन उभीं राहिलीं. तो ब्राह्मण 
राजकुमारीला म्हणाला, “ ही माझी धाकटी बहीण 
अवंतिका. हिचा पति कोठे देश्यान्तराला गेला त्याला बरेच 


(७) 
दिवस होऊन गेले. मी त्याच्या शोधाला जात आहें. परंतु 
_ या तरुण बहिणीला बरोबर नेणें म्हणजे माझ्या गळ्यांत 
एक लोढणेंच होईल. तेव्हां कृपा करून मी परत येईपर्यंत 
हिला आपल्यापाशीं ठेवून घ्यावी अश्शी विनंती आहे. 


जवळच्या उभ्या असलेल्या कंचुकीला त्या ब्राह्मणाचे 
तें विलक्षण मागणें ऐकून विस्मय वाटला. तो पद्मावतीला 
म्हणाला, “या विनंतीचा कसा स्वीकार करणार? तप, 
द्रव्य आणि प्राण हें सवे कांहीं देऊन टाकतां येतें पण 
एखाद्याच्या ठेवीचें रक्षण करणें मोठे कठीण काम आहे! ” 
परंतु राजकुमारीनें म्हटलें कीं, “ तें कांहीं नाहीं. एकदां 
शब्द दिलेला आहे आतां तो पुरा केलाच पाहिजे. 

ती बिचारी ब्राह्मणी जड पावलांनीं राजकुमारीपाशीं 


जाऊन उभी राहिली. राजकुमारीनेंहि तिला प्रेमानें 
जवळ केलें. 


ही ब्राह्मणी खरी ब्राह्मणी नव्हती. ती होती उदयनाची 
राणी वासवदत्ता. आणि तो म्हातारा होता ब्राह्मणवेषधारी 
वत्सदेशाचा महामंत्री यौगंधरायण. अर्थात पद्यावतीला हें 
कांहीं कळायला मार्ग नव्हता. मात्र ' अवन्तिके ' नें आपल्या 
तोंडावरील बुरखा दूर करतांच ती मोठ्या घराण्यांतली 
पडगी असली पाहिजे असें राजकुमारीसुद्धां सर्वानाच 
वाटलें. 


इतकें होतें आहे तों एक ब्रह्मचारी हिंडत हिंडत तेथें 
आला. तो लावाणकाचाच राहाणारा होता. परंतु तेथें 


(८) 


कांहीं अरिष्ट कोसळल्यामुळे त्याला लावाणक सोडून 
बाहेर पडावे लागलें होतें. योगंधरायणानें साहजिक 
म्हणूनच त्या ब्रह्मचाऱयाला विचारलें कीं, असें कोणतें 
अरिष्ट होतें तें? 


त्यावर त्या ब्रह्मचाऱ्यानें लावाणकाच्या शिकारघरांत 
गुदरलेला अनर्थ निवेदन केला. तो म्हणाला कीं, उदयन 
महाराज लावाणकांत राहातात. ते एकदां शिकारीला गेले 
असतांना मागे शिकारघराला आग लागून त्यांत महाराणी 
वासवदत्ता व प्रधान योगंधरायण हीं दोघेहि जळून खाक 
झालीं. महाराज परत आल्यावर त्यांना ही दु्घटना जेव्हां 
समजली तेव्हां त्यांनी आगींत उडी टाकून जीवित संप- 
विण्याचा निधार केला. परंतु मंत्र्यांच्या प्रयत्नामुळेंच केवळ 
ते जिवंत राहिले आहेत. मात्र ते शोकसागरांत बुडून गेलें 
आहेत. महाराणीचे दागिने स्वतःच्या हृदयाशीं घेऊन 
त्यांनी इतका विलाप केला कीं त्यांची शुद्धच हरपली ! 


ब्रह्मचाऱ्यानें सांगितलेली भयंकर हकीकत ऐंकून 
बाकीची मंडळी दुःखी झालीच; पण वासवदत्तेच्याहि 
डोळ्यांतून अश्रु ठिबकले. पद्मावतीला वाटलें कीं दुसर्‍याचे 
दुःख ऐकून स्वतः दु:खी होणारी हीं स्त्री खरोखरीच 
मोठ्या मनाची असली पाहिजे. परंतु वास्तविक राणीला 
दु:ख झालें होतें तें आपल्यावर इतके गाढ प्रेम करणार्‍या 
पतीला फसवून आपण निष्कारणच त्याला दु:खांत 
लोटलें म्हणून. 


योगंधरायणाच्या तें लक्षांत यावयास वेळ लागला 


(९) 


नाहीं. म्हणून त्यानें लगेच त्या ब्रह्माचाऱ्याला विचारलें 
कीं, “ काय रे, इतकें होऊनसुद्धा कोणा संत्र्याने राजाला 
धीर नाहीं दिला ? ” 

ब्रह्मचार्‍्यानें उत्तर दिलें कों, “ कां नाहीं ! रुमण्वानानें 
तर राजाचें सांत्वन करण्यासाठीं कांहींच करावयाचें 
बाकी ठेवलें नाहीं. राजानें अन्नपाणी सोडलें तसाच तोहि 
कांहीं न खातां पितां राहिला. शेवटीं मोठ्या प्रयासाने 
राजाची समजूत घालून तो राजाला तेथून दुसरीकडे 
घेऊन गेला. आणि राजा निघून गेल्यानंतर तेथें कोण 
राहाणार ? म्हणून त्या उजाड गांवांतून मीहि बाहेंर 
पडलों. ” एवढें सांगितल्यानंतर ब्रह्मचारी आपल्या रस्त्याने 
निघून गेला. यौगंधरायणहि आपल्या वाटेला लागला. 
आणि वासवदत्ताहि पद्मावतीबरोबर तेथून राजधानीकडे 
चालूं लागली. 


' परंतु वास्तविक हें सर्वे कांहीं अगोदर ठरवून त्या- 
प्रमाणेंच चाललेलें होते. लावाणकांतून राजा उदयनाला 
शिकारीच्या निमित्ताने बाहेर काढणें, मार्गे वाड्याला 
_ आग लावून देणें, त्या आगींत राणी वासवदत्ता व मंत्री 
योगंधरायण जळून गेले अशी आवई उठविणे आणि 


_ रुमण्वानाने राजाची समजूत घालून त्याला तेथून घेऊन 


जाणें हें सर्व यौोगंधरायणाचें कारस्थान होतें. आणि हं 
सर्वे वत्स देशाच्या कल्याणासाठीं व उदयनाच्या उत्कर्षा- 
साठींच चाललेले होतें. 


उदयनाला आपलें सम्राटपद गमावून कोशाम्बींतून 


(१०) 


बाहेंर पडावें लागलें आणि लावाणकासारख्या क्षुद्र 
वनप्रदेशाचा आसरा घ्यावा लागला. ही परिस्थिति 
पालटून त्याला पुन्हां पूर्वीचे वेभव प्राप्त करून द्यावयाचें 
तर कोणातरी जबंरदस्त साहाय्यकाची गरज होती. मुत्सही 
यौगंधरायणाच्या दृष्टीनें असा समर्थ साहाय्यक म्हणजे 
मगधाचा राजा दर्शक हा होता. त्याचें साहाय्य मिळवाव- 
याचें म्हणजे त्याच्याशीं राजा उदयनाचा कांहींतरी नातेसंबंध 
उत्पन्न व्हावयाला पाहिजे होता. दर्शक राजाची बहीण 
पद्मावती वास्तविक उदयनाला अनुरूप होती. पण वासव- 
दत्ता पट्टराणी असतांना जिवंत सवतीवर दर्शक पद्मावती 
उदयनाला कशी देणार ! तथापि हा विवाहसंबंध जुळून 
येणें राजकारणाच्या दृष्टीनें तर आवश्यक होतें. आणि 
असें भविष्यहि वतेविलें गेलें होतें कौं पद्मावती उदयनाची 
राणी होईल. 

या आधारावर योगंधरायणाचें सारें कारस्थान उभें 
होतें. अर्थात वासवदत्तेनें या कारस्थानांत भाग घेण्याचें 
जें कबूल केलें तेंहि केवळ आपल्या पतीला पुर्वेवेभव पुनरच 
प्राप्त व्हावें या सदिच्छेनेंच. | 

तपोवनांतून परत फिरतांना त्या ब्रह्मचार्‍यानें लावा- 
णकांतील दु्घेटना सांगितली तेव्हांच पद्मावतीच्या मनांत 
उदयनाबद्दल आदर उत्पन्न झाला होता, वासवदत्तेवरील 
त्याचें प्रेम किती उत्कट होतें तेंहि तिला समजून आलें 
होतें. ब्रह्मचाऱ्याच्या तोंडून ती हकीकत ऐंकल्यापासून 
पद्मावतीच्या मनांत उदयनाविषयींच्या प्रेमाचा अंकुर फुटू 
लागला होता. 


(११) 


र कुठ 


पद्मावतींच्या मनांत वाटूं लागलेल्या उदयनाविषयींच्या 
प्रेमांकुराला खतपाणी घालण्याचे कामच वास्तविक 
वासवदत्तेला करावयाचें होतें. यौगंधरायणानें तिची योजना 
पद्यावतीपाशीं केली होतो ती त्याच दृष्टीनें. परंतु कांहीं 
झालें तरी उदयन तिंचा पति होता आणि त्यांचें एक- 
मेकांवरील प्रेम अकृत्रिम होतें. त्यामुळें पद्मावतीकडे राहूं 
लागल्यानंतर वासवदत्तेला आपली ' अवंतिके ' ची भूमिका 
वठवितांना मोठे प्रयास पडत होते, 


तसें पाहिलें तर ही ' अवंतिका ' पद्मावतीची अगदीं 
अंतरंग-सखी होऊन गेली होती, पद्मावती तिला कधींच 
आपल्यापासून दूर होऊं देत नसे. त्यामुळें त्यांचीं आपसांत 
मोकळेपणाने बोलणीं होत. 


दर्हक राजानें आपल्या बहिणीचा विवाह उज्जयिनीच्या 
राजकुमाराशीं करण्याबद्दल विचार चालविला होता. परंतु 
पद्मावतीला तो पसंत नव्ह्ता. वासवदत्ता तेथें आल्यापासून 
तर उदयनाबद्दल आडपडद्यानें पुष्कळ बोलणें होई आणि 
त्यांत वासवदत्ता उदयनाच्या सोंदर्याबद्दल, त्याच्या 
शोर्याबद्दल, त्याच्या थोरपणाबद्दल पद्मावतीच्या मनांत 
प्रेम व आदर उत्पन्न होईल असे करी. अर्थात ही गोष्ट 
वासवदत्तेला मोठ्या सावधगिरीने करावी लागे. नाहींतर 
कित्येकदां तिचें गौप्य उघड होण्याची पाळी येत असे. 


एक दिवस बोलतां बोलतां एका दासीनें म्हटलें, 


(१९) 


“ पद्मावती ताईसाहेब उज्जयिनीच्या कुमाराशीं लग्न 
करायला राजी नाहींत. त्यांच्या मनांत आहे उदयन राजाशीं 
लग्त करण्याचें. | 

तें ऐकतांच वासवदत्तेनें विचारलें, “कां बरें? त्याच्यांत 
असे कोणते गुण पाहिलें ताईसाहेबांनीं ?” तेव्हां दासीने 
उदयनाचें गुणवणेन केलें. त्यावर दुसर्‍या एकीनें शंका 
काढली कीं, “ तें खरे, पण उदयन सुंदर आहे का?” 
वासवदत्ता चटकन म्हणून गेली, “ होय तर, राजा अतिशय 
सुंदर आहे. 

पद्मावतीला वासवदत्तेच्या या अभिप्रायाचें आश्‍चर्य 


, वाटलें. तिनें कुतूहलाने विचारले, “तुलाग काय माहीत? 
तेव्हां वासवदत्तच्या लक्षांत आपली चूक आली. तिनें 


लगेच स्वतःला सावरून घेत उत्तर केलें. “ तो राजा मोठा 
सुंदर आहे असें उज्जयिनींतील लोक बोलत असतांना मी 
एंकलें आहे. 24 ी, 


पद्यावतीला तें खरें वाटलें. ती म्हणाली, “ सारी 


उज्जयिनी उदयनाला ओळखत असणारच. आणि ज्याची 
सरवेजण प्रशंसा करतात तेंच खरें सोंदर्य. 

पद्मावतीच्या मनांत उदयनांशीं विवाह करण्याचें आहे 
ही गोष्ट दर्शक राजालाहि समजली. राणी वासवदत्ता 
आतां जिवंत नसल्यानें सवतपणाचाहि प्रश्‍न उरला नव्ह्ता. 


' त्यामुळे लवकरच दर्शकानें पद्मावतीचा उदयनाशीं वाड- 


निश्‍चय करून टाकला. पोणिमेचा मुहते ठरला. लगीनघाई 
सुरू झाली, 


(१२) 


वासवदत्तेला है सर्वे घडत असलेलें पाहून एकतऱहेते 
आनंद झाला. एवढे कष्ट सोसून केलेल्या प्रयत्नाला फळ 
येत असल्यानें तिला असें वाटणें साहजिकहि होतें. परंतु 
आपण जिवंत असतांना प्रत्यक्ष आपल्या डोळयासमोर 
राजानें दुसरा विवाह करावा हेंहि तिच्या मनाला सहन 
करणें कठीण जाऊं लागलें. प्रत्यक्ष लग्नाच्या दिवशीं ती 
राजवाड्यांतून सर्वांची नजर चुकवून उपवनांत निघून 
गेली आणि तेथें लपून बसली. पण इतर दासींनीं तिला 
शेवटीं हुडकून काढलीच. कारण राणीनें तिच्याकडे एक 
खास काम दिलें होते. विवाहसमारंभासाठीं पद्मावती- 
करितां एक सुंदर पुष्पमाला अवंतिके ' ने तयार करावी 
अशी राणीची आज्ञा होती. ' अवंतिका " त्या. कलेंत अगदीं 
पटाईत होती. अर्थांत तें कामं आतां वासवदत्तेला टाळतां 
येण्यासारखे नव्हतें. ती मोठ्या कष्टी मनाने वरमाला 
गुंफण्याला तयार झाली. 

. त्या वरमालेंत घालण्यासाठी दासीनें तिच्या हातीं एक 
वनस्पति दिली. ती अखंडसौभाग्यकारक असल्याचें 
दासीनें सांगितल्यावरून वासवदत्तेनें ती पुष्कळशी त्या 
वरमालेंत गुंफली. परंतु नंतर तशीच दुसरी एक वनस्पती 
जेव्हां दासीनें तिच्या हातीं दिली तेव्हां मात्र तिनें ती 
मालेत गुंफण्याचें नाकारले. कारण त्या वनस्पतीचा गुण 


होता सवतीवर विजय मिळविण्याचा ! अखेर ती वर- 


माला ए्ट्व्ञ दासी जेव्हां तेथून परत गेली तेव्हां राणी 
(लाने उद्गारली, “ अरेरे, माझा पतिहि आतां दुसर्‍याचा 
झाला ! 


(१४) 


र 4१० १० कु. 


वत्सराज उदयनाचा विवाह मोठ्या समारंभानें पार 
पडला. पद्मावती त्याची राणी झाली. राजगृहांत सत्र 
आनंदीआनंद झाला. 


पद्मावती एक दिवस वासवदत्तेला बरोबर घेऊन 
आपल्या एका दासीसह प्रमदवनांत आली. शेफालिकेचीं 
झाडें फुललीं आहेत कौं नाहीं हें तिला पाहायचें होतें. 
बोलतां बोलतां त्या एका कुंजांत शिरल्या. पद्मावतीनें 
सहज म्हटलें, “ माझ्या मनांत नेहमीं येतें को, मी जितकी 
महाराजांवर प्रेम करतें तितकी वासवदत्ताहि करीत होती 
कीं काय ? ” 

“ तुझ्यापेक्षांहि अधिक प्रेम होतें तिचें,” वासवदत्ता 
भान न राहून बोलून गेली. अर्थातच पद्मावतीनें तिला 
विचारलें कों, “ हें तुला काय माहीत ? ” वासवदत्ता 
आतां चांगलीच पकडली गेली होती. तरी पण प्रसंगा- 
वधान राखून तिनें उत्तर दिलें, “ असें नसतें तर आप्ते- 
ष्टांना सोडून राजाबरोबर ती निघून नसती गेली. ” 
पद्यावतीला तिचें तें म्हणणें पटलें. 


पुन्हां बोलणें निघालें तें उदयनाविषयींच. पद्मावती 
म्हणाली, “ मळा वीणा वाजवायला शिकवण्याबद्दल मीं 
म्ह्टले त्र महाराजांचे डोळे भरून आले. मला वाटतें 

: वासवदत्तंच्या आठवणीनेंच त्यांचें हृदय भारावले असावें.” 


ज्र 


(१५) 


वासवदत्तेला तें ऐकून किती बरें वाटले ! त्याचें कारण 
असें होतें कौ, स्वतः उदयन हा उत्तम वीणावादनपट्‌ं 
होता. त्याच्यापाशी  घोषवती ' नांवाची एक प्रासादिक 
वीणा होती आणि त्यानें वासवदत्तेला ती वाजवायला 
शिकवलेली होती. राजा त्या आठवणीने कष्ठी झाला 
असेल याची कल्पना वासवदत्तेला आली; आणि आपल्या- 
वरील त्याचें प्रेम तिच्या लक्षांत आल्याने तिला बरेंहि 
वाटल. 


पद्मावती व वासवदत्ता यांचीं अशीं बोलणीं चाललीं 
आहेत तोंच स्वतः राजा उदयन व त्याचा मित्र विदूषक 
वसंतक हे दोघे प्रमदवनांत विश्रांतिसाठीं आले. वसंता- 
गमनानें नटलेले तें प्रमदवन पाहून वसंतक हरखला. राजाला 
वासवदत्तेची आठवण झाली. गप्पागोष्टी करण्यासाठीं 
कोठेंतरी सांवलीला बसावें म्हणून ते समोर दिसणार्‍या 
चमेलीच्या कुंजाकडे वळले. 


परंतु राजाला पाहून वासवदत्ता घाबरली. पद्मावतीकडे 
राहुं लागल्यापासून तिचा असा नियम होता कों कोणाहि 
परपुरुषासमोर यावयाचे नाहीं. त्यामुळे राजाच्या दृष्टीला 
पडूं नये म्हणून पद्मावतीसह ती चटकन त्या कुंजांत शिरली 
होती. परंतु राजा त्याच बाजूला येत असलेला पाहून ती 
पंचायतींत पडली. ही अडचण ओळखून बरोबरच्या दासीने 
चमेलीची फांदी जोरानें हालवली. त्याबरोबर त्या फांदी- 
वर बसलेले भुंगे एकदम उठले व जवळच सांपडलेल्या 
विदुषकाला सतावूं लागले. तेव्हां त्यांनी कुंजांत शिरण्याचा 


(१६) 
नाद सोडून दिला आणि ते दोघें तेथे बाहेरच्याच बाजला 
एका शिळेवर बसले 
प्रमदवनांतील एकान्त पाहून विदूषकानें राजाला 
विचारलें, “ महाराज, मला हें सांमा कों, तुमचें प्रेम 
त्यावेळच्या वासवदत्तादेवीवर अधिक होतें कीं सध्यांच्या 
पद्मावतीदेवीवर अधिक आहे? ” 


राजाला या प्रश्‍नाचें उत्तर विदूषकापाशीं देण्याची 
: इच्छा नव्ह्ती. कारण या राजश्रींच्या तोंडांत तीळ भिजत 
नाहीं हे त्याला चांगळें माहीत होतें. परंतु विदुषकानें 
जेव्हां अगदीं हट्टच धरला तेव्हां त्याला आपले मन उघडे 
करावें लागलें. 


उदयन म्हणाला, “ मग ऐक तर. पद्यावतीचें रूप 
गण व माधरी यांमळे मला जरी ती फार प्रिय असली 
तरी वासवदत्तेनें एकदां जें माझ्या हृदयांत स्थान पटकावलेले 
आहे तें पद्मावतीने हिरावून घेतलेळें नाहीं. 


कुंजाच्या आंतल्या बाजूला पद्मावती व वासवदत्ता 
दोघीहि होत्याच. त्यांच्या कानाधर बाहेर चाललेले हे 
सवे संभाषण पडत होतें. राजानें वसंतकाला दिलेले उत्तर 
ऐकून वासवदत्तेला धन्य धन्य वाटलें. ती मनाशीं म्हणाली, 
“ आज माझ्या कष्टाचे फळ मला मिळाले. ” परंतु 
-_ दासीला राजाचें है बोलणें रुकले नाहीं. तसें तित्ते बोलन 


0) 8४५» | : न ) 1 क व 
|॥॥॥६५१७.॥॥.॥, (8११६० ॥७७-/१.५३."४ ९ 8./7/0/ वश 


(१७) 


दाखवितांच पत्मावतीनें मात्र राजाचीच बाजू घेऊन म्हटले, 
“ राजाला अद्यापिहि थोर वासवदत्तेची आठवण आहे 
यावरून त्याचा थोरपणाच व्यक्‍त होतो. ” 


राजानें आपलें मन बोलून दाखविल्यावर उलट 
विदूषकाला विचारले कों, “ आतां तूं सांग, या दोघींपैकी 
तुला अधिक कोण आवडते ? ती बासववदत्ता कीं ही 


पद्यावती ?” विदूषकानेंहि राजाच्या या प्रश्‍नाचें उत्तर 


देण्याच्या बाबतींत पुष्कळ टाळाटाळ करून पाहिली. 
परंतु राजानेंहि आग्रह धरल्यामुळे अखेर तो म्हणाला, 
“ वासबदत्तादेवीविषयीं माझ्या अंतःकरणांत नितान्त 
आदरच होता. हें खरें असलें तरी पद्मावतीदेवी सर्व 
सट्गुणांनीं संपन्न आहे. आणि विशेष म्हणजे स्वादिष्ट 
भोजन तयार ठेवून ' आय वसन्तक कुठे बरें गेले' म्हणून 
माझी ती प्रेमाने चोकशी करते हा तिचा मोठाच 
गुण आहे. ” ! 


. वासवदत्तेनें आंतून हें ऐकले तेव्हां ती मनाशीं उद्गारली, 
“ ठीक आहे, वसंतका, लक्षांत ठेव हे तुझें बोलणें ! ” 


आणि लगेच राजाहि चटकन बोलून गेला “ ठौक आहे, 


ठीक आहे, वसंतका ! हें सारें मी वासवदत्तेलळा जाऊन 
सांगतों बरें का. ” 

वासवदत्तेचें नांव अशा तर्‍हेनें तोंडून निघून गेल्यामळें 
उदयनाच्या मनांतील विरहदुःखाचा बांध फुटला. त्याच्या 
डोळ्यांतून खळखळ अश्रु वाहुं लागले. वसंतकालाहि फार 
वाईट वाटलें व तो राजाला डोळे धुण्यासाठी पाणी 


(१८) 


आणण्याकरितां गेला. कुंजांतून त्या तिघीहि हें सर्व पाहात 
होत्या. त्यामुळें राजा दुःखी झालेला पाहून वासवदत्तेनें 
पद्मावतीला त्याचें सांत्वन करण्यासाठीं पुढें होण्याचा 
आग्रह केला. पद्मावती राजाजवळ आलीं तेव्हां वसंतकहि 
कमळाच्या पानांतून पाणी घेऊन परत आला होता. परंतु 
राजाच्या डोळ्यांतील अरुरूंचें खरें कारण लपवून त्यानें 
बतावणी केली कों, काशफुलांचें पराग डोळ्यांत गल्यामुळें 
राजाच्या डोळांतून पाणी आलें आहे. 


राजाच्या सांगण्यावरून पद्मावती तेथें बसली. परंतु 
इतक्यांत वसंतकानें राजाला आठवण केली कीं, आज 
मगधाधिपति तुमच्या साल्रिध्यांत आपल्या स्नेह्यांची भेट 
घेणार आहेत, तेव्हां आपण तिकडे जायला हवें. म्हणन 
तिकडे जाण्यासाठीं राजा तेथून उठला. 


>] त. . 


एके दिवशीं राणी पद्मावतीचें डोके एकाएकीं भयंकर 
दुखं लागलें. दासींची धांवाधांव झाली. कोणी तिच्या 
बिछान्याची व्यवस्था करण्यास गेली, कोणी मलम 
आणण्यासाठीं धांवली, कोणी अवन्तिकेला बोलवायला 
पळाली तर कोणी वसंतकाला ही खबर देण्यासाठीं 
त्याला शोधीत फिरू लागली. 


सागरप्रासादांत पद्मावतीच्या बिछान्याची व्यवस्था 
करण्यांत आली होती. पण योजनेंत कांहीं चूक झाल्यानें 


(१९) 


“ ती तिकडे आलीच नसावी. मात्र तें कोणाला समजलें 
नाहीं. सगळ्यांची कल्पना अशीच कीं पद्मावती सागर- 
प्रासादांतच पडून आहे. राजा उदयनाला वसंतकाच्या 
तोंडून हें जेव्हां समजलें तेव्हां तो त्याला बरोबर घेऊन 
तिकडे निघाला. प्रासादांत शिरतांना वसंतक पुढें होता. 
आंत टाकलेलें पाऊळ एकदम मागें घेत तो किचाळला, 
“ साप ! साप ! महाराज मागें सरा. ” परंतु राजानें 
धिटाईनें पुढें होऊन दिव्याच्या मंद प्रकाशांत पाहिलें तों 
तो साप नसून दारावर बांधलेले फुलांचे तोरण खालीं 
पडून वार्‍्यामुळें हालत होतें. मग दोघेहि आंत गेले. परंतु 
समोर घालून ठेवलेल्या बिछान्यावर पद्मावती दिसली 
नाहीं. वसंतक म्हणाला कों, त्या येऊन गेल्या असतील. 
परंतु राजानें पळंगावरील चादरीला सुरकुतीहि पडलेली 
नाहीं हें दाखवून त्याचें म्हणणें खोडून काढलें. मग ते 
दोघेहि पद्मावतीची वाट पाहात तेथेंच बसले. बसल्या 
बसल्या राजाला पेंग येऊं लागली म्हणून तो त्या 
बिछान्यावरच आडवा झाला. वसन्तक त्याचें मन रिझवण्या- 
साठीं त्याला गोष्टी सांगूं लागला. प्रथम त्यानें उज्जयिनीं- 
तील एक गोष्ट सांगायला सुरुवात केली. पण राजाला 
वासवदत्तेची आठवण होऊन पुन्हा दुःख होऊं नये म्हणून 
तो दुसरी सांगू लागला. र 


“ ब्रह्मदत्त नांवाच्या नगरांत कास्पिल्य नांवाचा राजा 
राहात असे.” वसन्तक सांगूं लागला. तेव्हां राजा म्हणाला, 
“ अरे मूर्खा, ब्रह्मदत्त नगर आणि काम्पिल्य राजा नव्हे! 


(२०) 


काम्पिल्य नगर आणि ब्रह्मदत्त हें राजाचें नांव.” पण ही 


गोष्ट सांगायला सुरुवात होतांहोतांच राजाला झोंप लागली. 


तें पाहुन वसन्तक आपल्यासाठी एखादी चादर आणण्या- 
करितां तेथून निघून गेला. 


अवन्तिकेलाहि पद्मावतीच्या डोकेंदुखीबद्दल समजलें 
होतेंच. म्हणून तीहि समाचारासाठीं घाईघाईनें सागर- 
प्रासादाकडे आली. मंद प्रकाशांत तिला दिसलें कीं डोक्या- 
बरून पांघरूण घेऊन कोणीतरी बिछान्यावर झोंपलें आहे. 
तिला वाटलें पद्मावतीच श्रमाने झोंपीं गेली असेल. म्हणन 


ती हळूच तिच्या कडेला पलंगावर जाऊन बसली. हिला शांत 


झोंप लागली आहे तेव्हां उठवं नये असा विचार करून तीहि 
तिच्या देोजारोंच बिछान्यावर मोकळी जागा होती तेथे 
पडन राहिली. तिला कल्पनाहि येणें शक्‍य नव्हतें तेथे तिचा 
पति उदयनच झोंपला असेळ 


इतक्यांत “ हे वासवदत्ते! ” असें राजा झोंपेंत ओरडला 

वासवदत्ता तटकन्‌ उठन बसत म्हणाली, “ हे तर माझ 
नाथ ! ही पद्यावती नव्हे. मला यांनीं पाहिलें तर नाहीं? 
जर पाहिलें असले तर योगंधरायणाच्या प्रतिज्ञेवर पाणीच 
पडलें म्हणायचे.” 


“ हे अवन्ति-राजपुत्री ! “ राजा पुन्हा बडबडला. 
आतां वासवदत्तेची खात्रीच झाली कों राजा झोंपेंत 
बडबडत आहे. त्यामुळें थोडा वेळ त्याच्या सहवासाचे सुख 
अनुभवीत ती तेथेंच थांबली. त्याने झोंवेंत विचारलेल्या 


(९१) 
प्रश्‍नांची उत्तरेंहि तिनें दिलीं आणि पलंगावरून लटकत 


पडलेला त्याचा हात नीट बिछान्यावर ठेवून ती तेथून 
निघून गेंली. 


वासवदत्तेच्या हस्तस्पर्शानें राजा जागा झाला. “वासब- 
दत्ते ! थांब, थांब ” असें म्हणत तो उठन एकदम चाल 
लागला. परंतु अंधारांत व अर्धेवट झोंपमुळे त्याचें डोके 
दारावर आपटले. मग मात्र त्याची झोंप उडाली. तो 
चांगला जागा झाला. तरीपण त्याला हें उमगेना कों 
आपण स्वप्न पाहिलें कीं भ्रमानें कांहींतरी दिसले. 
इतक्यांत वसंतकहि तेथें येऊन पोहोंचला. त्याला पाहातांच 
राजा म्हणाला, “ मित्रा, तुला एक चांगली बातमी सांगतों. 
वासवदत्ता नक्की जिवंत आहे. ” 


परंतु वसन्तकाला वाटलें कौ राजाला भ्रम झाला 
आहे किवा स्वप्नांत पाहिलेल्याच गोष्ठी तो बडबडत आहो 
म्हणून तो म्हणाला, “ राजा, आतां कुठल्या वासवदत्ता- 
देवी ! त्या तर केव्हांच दिवंगत झाल्या नाहींत का? ” 


“ छे छे, असें नको म्हणूस अरे, मला चांगला जागा 
करून ती निघून गेली. ती जळून गेली म्हणूंन रुमण्वानानें 
मला खोटेंच सांगितलें म्हणायचे. ” राजानें त्यावर 
उत्तर दिलें. 


परंतु तरीहि वसंतकाला तें खरें वाटणें शक्‍य नव्हतें. 
तो इतकेहि म्हणाला कों, “ अवन्तिसुंदरी म्हणून एक यक्षीण 


(९९) 


- _ या नगरांत आहे ती दिसली असेल तुम्हांला. “ अर्थात 
राजाला वासवदत्तेचा स्प प्रत्यक्ष जाणवला असल्यामुळें 
. वसंतकाचें हें सांगणें तोहि मान्य करीना. 
:_ इतक्यांत राजा दर्शकाकडून क॑चुकी निरोप घेऊन आला. 
दर्शोंकाचा निरोप असा होता को, ' सेनापति रुमण्वान 
आरुणीवर चालून जात आहे. त्याच्या दिमतीसाठीं माझें 
स्वतःचें चतुरंग दळहि सज्ज झालेलें आहे. तेव्हां उठा 
आणि युद्धावर चला. ' 
उदयनाच्या दात्रृंत फूट पडली होती आणि वत्सदेशाच्या 
प्रजेला धीर आला होता. शत्रुपक्षाच्या नाशाची सर्वे तज- 
वीज मगधाधिपतीनें करून ठेवली होती. आणि उदयन 
चाल करून पुढें निघाला कीं त्यांची पिछाडी सांभाळ- 
___ प्याचीहि व्यवस्था त्याने आगाऊच केली होती. त्यामुळें 
__ दर्कानें उदयनाला कंचुकीच्या हांतीं कळविलें कों,“आपलें 
_ सैन्य गंगापार झालें आहे. आतां वत्सदेश आपल्या हातांतच 


_ आला असें समजा. 

अ 1 हें ऐकून राजालाहि उत्साह वाटला व त्यानें प्रतिज्ञा 
ँ -_ केली को, “मी आत्तांच जाऊनत्या ढुष्ट आरुणीचा 
-_ नायनाट करून टाकतो. ” 


त द) 
१ 


म द्‌ २३३. 


-___. आरुणीवर केलेल्या स्वारींत महाराज उदयनांचा जय 


__ झाला. योगंधरायणाच्या इच्छेप्रमाणे उदयन पुन्हां वत्स- 


द “र 


(9 क 
अर. ६000. आ ने 0. होम्हिड्द 2222. ”_37” ». 


उअ"०-५३६४ ७.० ०.-« 


८ 


(२४) 


देशाच्या सिहासनावर आरूढ झाला. त्या विजयानंदाच्या 
दिवसांतच तो एकदां आपल्या राजमहालांत बसला असतांना 
कोणीतरी बाहेर वीणा वाजवीत असल्याचें त्यानें ऐकले. 
त्याने तत्काळ ओळखलें कों हा आपल्या “ घोषवती 
वीणेचा नाद आहे. त्यानें त्या फिरस्त्या वीणावादकाला 
बोलावून घेतलें आणि औत्सुक्‍्यानें विचारलें को, ही वीणा 
तुला कोठें सांपडली ? त्यानें सांगितलें कों, “ नर्मदातीरावर 
गवतांत अडकून पडलेली ही आम्हांला सांपडली. आपल्या 
उपयोमा'ची असेल तर आपण ही ठेवून घ्यावी. 


राजानें ती वीणा आपल्या मांडीवर घेतली आणि तो 
एकदम बेशुद्ध पडला. 


इतक्यांत बाहेर प्रवेशद्वाराशीं उज्जयिनीहून चण्डमहा- 
सेन राजाचा रेभ्य गोत्रीय कंचुको आणि वासवदत्तेची 
लहानपणींची दायी वसुंधरा हीं येऊन पोहोंचलीं. अंगारवती 
राणीनें आपल्या जांवयाचें अभिनंदन करण्यासाठीं त्यांना 
पाठविलें होतें. 


हीं दोघेंजणें आलीं तेव्हां राजा ' घोषवती ' वीणा 
मांडीवर घेऊन वांसवदत्तेच्या आठवणी काढून विलाप 
करीत होता. त्यामुळें द्वारपालिकेनें त्यांना आंत जाऊं 
देण्यास प्रतिबंध केला. परंतु कंचुकीनें सांगितले कीं महाराज 
ज्यासाठी विलाप करीत आहेत त्याबाबतींतच कांहीं 
कामासाठी आम्ही येथे आलों आहोंत. अखेर त्यांना 
उदयनापुढे नेण्यांत आले. राजानें त्या दोघांच्या येण्याची 


(९४) 


वर्दी पोहोंचली तेव्हांच पद्मावतीला बोलावणे पाठविलें 
होतें. तीहि तेवढ्यांत तेथें येऊन पोहोंचली. 

“* वासवदत्तेच्या नात्यांतलळी माणसें तीं माझ्याहि 
नात्यांतलींच ' असें म्हणून पद्यावतीनें आपल्या मनाचा 
थोरपणा प्रकट केला. परंतु ती म्हणाली कीं, “ मी तुमची 
दुसरेपणाची पत्नी आहें. मला पाहून या उज्जयिनीहून 
आलेल्या मंडळींना काय वाटेल?” परंतु राजानें सांगितलें 
कीं, “ म्हणूनच तूं येथें बेस. त्यांनीं तुला माझी पत्नी 
म्हणून न बघण्यांतच अनौचित्य आहे. तेव्हां तूं येथें थांब. ” 


इतकें सांगितल्यानंतर मात्र पद्मावती राजापाशीं येऊन 
बसली. आपण उज्जयिनीहन महासेनाची राजकुमारी 
पळवून आणली परंतु तिचें रक्षण करू शकलों नाहीं, याची 
खंत राजा उदयनाला वाटत होती. त्यामुळें वडिलांसमान 
आदरणीय असलेला आपला सासरा आपल्याला काय 
म्हणेल याची भीति त्याला वाटत होती. त्यावर पद्यावतीनें 
राजाचें समाधान केलें कीं “ ज्याची घटकाच भरली असेल 
त्याचें रक्षण कोण झालें तरी कसें करणार? 


इतक्यांत उज्जयिनीच्या कंचुकीनें पुढें होऊन उदयनाचें 
क्षेमकुशळ विचारलें. राजानेंहि सासर्‍याची खुद्याली 
विचारली. कंचुकीनें उदयनाच्या विजयाबद्दल त्याचें 
अभिनंदन करून म्हटलें कों, “ भित्रे आणि दुबळे असतात 
ते हतोत्साह होऊन हात जोडून स्वस्थ बसतात; परंतु 
जे उद्योगी पुरुष असतात त्यांच्याच गळ्यांत राजलक्ष्मी 
माळ घालते. 


(२९५) 


उदयनानें म्हटलें कीं, “ हा सव॑ महासेन महाराजांचाच 
प्रभाव आहे. मला विध्याच्या जंगलांतून पकडून नेलें आणि 
पोटच्या पुत्राप्रमाणें त्यांनीं माझा सांभाळ केला. त्यांचीच 
मुलगी मी पळवून आणली आणि तिचें रक्षणसुद्धां मी 
करूं शकलों नाहीं. ती बिचारी स्वर्गलोकीं निघून गेली. 
इतकें झालें तरी त्यांनीं आपलें पुर्वीचे नातें कायम राखलें 
आहे. खरोखरी त्यांच्याच कृपेमुळे मी माझा देश शत्रूकडून 
जिकून परत घेऊं शकलों. 
त्यानंतर महाराणी अंगारवतीचा निरोप सांगण्यासाठी 
दायी पुढें झाली. तेव्हां राजा वासवदत्तेच्या आठवणींनी 
पुन्हां व्याकुळ झाला. त्याला धीर देत कंचुकी म्हणाला, 
“ वासवदत्ता निधन पावली असली तरी आपल्या सतत 
आठवणींनीं ती खरोखरी जिवंतच आहे. आणि खरें म्हणजे 
मृत्यूची कुऱ्हाड कोसळली म्हणजे कोण कोणाला वांचवूं 
शकतो ? जंगलांतल्या झाडांप्रमाणेंच मत्ये माणसांचेंहि 
आहे; आज तोडलीं जायचीं उद्यां दुसरीं उगवायचीं ! ” 
दासीनें महाराणी अंगारवतीचा निरोप म्हणून उदय- 
नाला सांगितला कों, आपले दोन मुलगे गोपाल व पालक 
यांप्रमाणेंच तुम्ही आम्हांला आहांत. आतां वासवदत्ता 
ह्यात नसली तरी हेंच नातें कायम आहे. वास्तविक वासव- 
दत्ता आम्ही तुम्हांलाच देऊं इच्छित होतों. परंतु तुम्ही 
तिला रीतसर विवाहविधि होण्यापूर्वीच पळवन घेऊन 
गेलांत. तेव्हां त्यानंतर आम्हीं तुमची चित्रें काढवून तुमचा 
दोघांचा विवाहविधि साजरा केला. तो चित्रफलळक तुमच्या 
चित्ताला विरंगुळा वाटावा म्हणून तुमच्याकडे पाठविला आहे. 


ती 


ची 


(९६) 


राजानें कृतज्ञतापूर्वक त्या निरोपाचा स्वीकार करून 
म्हटलें, “ सासुबाईंच्या या प्रेमापुढे शेंकडों राज्येंहि मला 
तुच्छ आहेत ! ' 

उज्जयनीच्या दायीनें आणलेला तो चित्रफलक पाह- 
ण्याची इच्छा पद्यावतीनें दर्शविली. तेव्हां दायीनें तो 
तिच्यापुढे केला. त्यावरील चित्रे पाहिल्याबरोबर ती 
आदचर्यानें थक्क झाली. तिच्यापाशीं राहात असलेली 
अवन्तिका अगदीं या चित्रांतल्यासारखीच दिसत होती. 
म्हणून तिनें औत्सुकयानें राजाला विचारलें, “ ती थोर स्त्री 
अशीच या चित्रांतल्यासारखीच दिसत होती का?” राजानें 
उत्तर दिले, “ सारखीच काय, जणूं तीच या चित्रांत 
साक्षात आहें.” 

पद्मावतीनें आपली शंका बरोबर आहे कीं काय हें 
पाहाण्यासाठीं स्वत: उदयनाचेंहि त्यांतळें चित्र ताडून पाहिलें. 
तें राजाच्या तोंडावळ्याशीं तंतोतंत जमतांच तिची खात्रीच 
झाली कीं आपली शंका बरोबर आहे. त्यासरश्ीं ती 
कावरीबावरी होऊन गेली. राजाच्या तें लक्षांत आलें व 
त्यानें त्याबद्दल तिला विचारलेंहि. तेव्हां ती म्हणाली, 
“या चित्राप्रमाणें हुबेहुब दिसणारी एक स्त्री माझ्याजवळ 
राहात आहें." 

तिनें तिचा पूर्वीचा इतिहासहि राजाला सांगितला. 
* एक ब्राह्मण आपली बहीण माझ्यापाशीं ठेव म्हणून 
ठेवून गेला आहे. त्याच्या बहिणीचा पति. कोठें 
परागंदा झालेला आहे. त्यामुळे ती कोणाहि परपुरुषा- 
समोर येत नाहीं. ' तें ऐकल्यावर राजा म्हणाला, “ मग 


(९७) 


ती दुसरी कोणीतरी असेल. अशीं एकासारखीं एक माणसें 
जगांत आढळतात. ” 

इतक्यांत बाहेर एक ब्राह्मण आल्याची वर्दी आली. 
आपण ठेव म्हणून पद्मावती राणीपाशीं आपल्या बहिणीला 
ठेवून दिली होती ती नेण्यासाठी आलों असल्याचें तो सांगत 
होता. त्यावर पद्मावती म्हणाली, “ हाच तो ब्राह्मण असला 


पाहिजे. “ लगेच राजानें पद्मावतीला म्हटलें, “ त्या स्त्रीला 


ताबडतोब येथें घेऊन ये. ” त्याप्रमाणे पद्मावती तिला 
आणण्यासाठी अंतःपुरांत गेळी. आणि त्या ब्राह्मणाने 
राजापुढें येऊन त्याचा जयजयकार केला. तो आवाज 
ऐकून ' हा आवाज आपण पूर्वी कोठेंतरी ऐकला आहे ' 
असे राजाला वाट्‌ं लागलें. परंतु त्यानें उघडपणे तसें न 
दर्शवितां त्या ब्राह्मणाला विचारलें कीं, “ आपण आपली 
बहोण पद्मावतीपाशीं ठेवून गेलां होतां काय?” त्यावर 
ब्राह्मणाने “ होय ” म्हणून सांगितलें. 

इतक्यांत अवंतिकेला घेऊन पद्मावती तेथें आली. ती 
ब्राह्मणाची ही ठेव त्याला परत करणार तों राजा म्हणाला 
कों, “याला कोणीतरी दोघे साक्षी असले पाहिजेत.यासाठीं 
कंचुकी व ही दायी यांच्या साक्षीने हें काम होऊं दे.” 
त्यामुळे ती दासी अवन्तिकेला पाहाण्यासाठी पुढे झाली. 
तिनें तिच्याकडे पाहातांच ती ओरडली ही तर 
वासवदत्ता आहे!" द हि 

“ कोण, महासेनांची कन्या वासवदत्ता ?”” 


च - राजानें 
आडचर्या धरल, आणि तो लागलीच म्हणाला 
महाराणीनें पद्मावतीसह आंत जावें. ” परंतु त्या ब्राह्मणाने 


(२८) 


याला विरोध केला. तो म्हणाला, “ अहो ही माझी बहीण 
आहे. भरतकुलोत्पन्न ज्ञानी व संयमी राजानें अशाप्रकारे 
जबरदस्तीने तिला घेऊन जाणें शोभत नाहीं. ” व 

तेव्हां राजा म्हणाला, “ मी स्वतःच आतां तिची परीक्षा 
करतों. तिच्या तोंडावरील पडदा दूर करा. ” 


इतकें झाल्यावर मात्र अवं तिकेच्या वेषांतील वासवदत्ता 
आणि राजापुढें येऊन उभ्या राहिलेल्या ब्राह्मणाच्या वेषां- 
तील मंत्री योगंधरायण यांनीं आपापलें खरें रूप प्रकट 
केलें. ह्या दोघांना आपल्यासमोर प्रत्यक्ष पाहून हे स्वप्न 
कीं वस्तुस्थिति याबद्दल राजा भ्रमांत पडला. परंतु योगंध- 
रायणानें आपण हें सर्वे कौशाम्बीच्या कल्याणासाठींच केलें 
असें सांगून राजाची क्षमा मागितली. उलट पद्मावतीनें 
आपल्या हातून अमर्यादा घडल्याबद्दल वासवदत्तेची क्षमा 
मागितली. 


: पद्मावती ही आपली राणी होणार ' असें भविष्य 
भविष्यवेत्त्यांनीं वर्तविले असल्यामुळें आपण महाराणीला 
वेष पालटून पद्मावतींजवळ ठेवलें असा खुलासा योगंध- 
रायणानें केला. आणि हें सर्वे कारस्थान रुमण्वान आदि 
सवे मंत्र्यांना माहीत होतें हें त्यानें उघड केल्यानंतर तर्‌ 
राजा थक्कच होऊन गेला. या सर्वे उद्योगाबद्दल राजाने 
यौगंधरायणा'ची प्रशंसा केली आणि तो म्हणाला कीं, 
“ आतां राणी पद्मावतीसह आपण सर्वजणच उज्जयिनीला 
महासेन महाराजांच्या भेटीला जाऊं या आणि त्यांना हा 
कुशल समाचार कळवू या. 


१: .रघुवरा -.”* ह लय 
हि. २. लाकुन्तल .-. . (202 
99 :_ ३. 'विक्रेमोवंशीय-« ] 
»  “डॅ. मुंच्छकटिक 

७७) ५. प्रतिमा 

“.. ६, महावीरचरित 

>. _-७. उत्तररामचरित 

-“._ .८, भालतीमाधव 


*. _..९, स्वप्नवासवदत्ता 
 .१०. दशकुमारचरित : भाग १ 
“ ११५ दशकुमारचरित : भाग २ 
'. > १२. वेणीसंहार 
.. १३. कुमारसम्भव 
१४, मालविकारग्निमित्र 
,'__ १५... ह्षचरित 
-. १६.  नागानंद 
* १७. पंचरात्र 
-* १८, रत्नावली 
__ १९, कादम्बरी 
.. २०. मेघदूत 
"4२१, शिश्युपालबंध 
२२. किरातार्जनीय 
२२३. बरुद्धचरित 
२४. मुद्राराक्षस 
_.. २५. प्रतिज्ञायौगंधरायण 
* २६. अविमारक 
२७. अभिषेक 
». ९८. मध्यमव्यायोग 
_.*..२९, करणकार 
*. ३०, उरुभद्ध 
' २१. पार्वतीपरिणय 
.».. ३९. नलोदय 


प्रत्येकी किंमत ६ आणे 


वोरा अँन्ड कंपनी पब्लिदास प्रायव्हेट ळि० 


डळ 
र. ऱ्या 


1 ची 
अ. 


